RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक (१ ) ] 


सोमवार , जानेवारी ४ , २०१६ /पौष १४, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक १ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

रोहा नगरपरिषद , रोहा 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 


जाहीर सूचना 


" 


. 


क्रमांक रोनप / बांवि / जा.सु./ १९०७/ २०१५-१६ 
ज्याअर्थी, रोहा शहराची मंजूर + वाढीव क्षेत्राची सुधारित विकास योजना , शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्र . टीपीएस. १७०४ / ४ ९ ६/ सीआर-२१७/ ०४ / नवि -१२, दिनांक १८ जुलै २००५ रोजी भागशः मंजूर असून दिनांक ११ ऑगस्ट २००५ पासून 
अंमलात आहे. उर्वरित वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना शासन अधिसूचना क्र . टीपीएस. १७०१/ ४ ९६ / प्र.क्र .२१७ / ०४/ नवि -१२, दिनांक 
१२ सप्टेंबर २००६ रोजी मंजूर असून दिनांक ३० ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे . (यापुढे “ उक्त विकास योजना म्हणून 
संबोधलेली) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेत स.क्र . २०१(१६० ) हि.नं. १/१ ही मिळकत आरक्षण क्र . ३६ “ कस्टम ऑफीस व स्टाफ 
क्वॉर्टर्स ” करिता आरक्षित आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, रोहा नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ८ ९९, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ अन्वये आरक्षण क्र . ३६ “ कस्टम 
ऑफीस व स्टाफ क्वॉर्टर्स ” ऐवजी आरक्षण क्र . ३६ “ श्री धावीर देवस्थान वाढीव क्षेत्र ” करणेबाबत व त्यास समूचित प्राधिकरण म्हणून 
श्री धावीर देवस्थान ट्रस्ट जाहीर करणेस महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरफार करणेची कार्यवाही 
करणेचे ठरविले आहे. ( यापुढे “ उक्त फेरफार " म्हणून संबोधिलेला). 

आणि त्याअर्थी, उक्त फेरफाराच्या अनुषंगाने या जाहीर सूचनेद्वारा जनतेकडून हरकती व सूचना मागविणे येत आहेत. हरकती व 
सूचना लेखी स्वरूपात निम्न स्वाक्षरीकार यांचेनावे ही जाहीर सूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांचे आत कार्यालयीन 
कामकाजाचे वेळेत सादर कराव्यात, म्हणजे त्याचा विचार , फेरफार प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविताना केला जाईल . मुदतीनंतर 
आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. वरील प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये 
कार्यालयीन वेळेत व दिवशी अवलोकनार्थ ठेवणेत आलेला आहे . 


रोहा , 
दिनांक २ जानेवारी २०१६ . 


प्रकाश पाटील, 

मुख्याधिकारी , 
रोहा नगरपरिषद, रोहा. 


भाग दोन - १-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जानेवारी ४, २०१६ / पौष १४ , 


शके १ ९ ३७ 


ROHA MUNICIPAL COUNCIL 


(Under section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 

Notice 


No. RMC /WD / P.N./ 1907 / 2015-16 


Whereas , the revised sanctioned + extended areas Development Plan of Roha has been 
sanctioned by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS.1704 / 
496 /CR -217 / 04 / UD - 12 , dated 18th July 2005 and came into force with effect from 10th October 
2005 and excluded areas Development Plan sanctioned vide Notification No. TPS.1701/ 496 / 
CR -217 /04 /UD - 12 , dated 12th September 2006 and came into force from 30th October 2006 
( hereinafter refereed to as “ the said Development Plan " ); 

And whereas, S. No. 201( 160 ) Hissa No. 1/1 have been reserved for “ Custom Office and Staff 
Quarters ” Reservation No. 36 in the said Development Plan ; 

And whereas, Municipal Council vide its Resolution No. 899 , dated 20th October 2015 has 
decided to do Reservation No. 36 " Shree Dhaveer Devasthan Vadhiv Kshetra " instead of “ Custom 
Office and Staff Quarters" and to declare Shree Dhaveer Devasthan Trust as implimating agency 
for the same under section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter reffered to as said modifications ” ) . 

Now , therefore, in pursuance of the sub -section ( 1) of section 37 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 , suggestions and objections, if any , with reference to the above 
proposed modifications are invited in writing from the public within sixty (60 ) days from 
publications of this Notification of the Notice in Government Gazette and these suggestions and 
objections would be considered by the Municipal Council at the time of submitting the proposed 
modification to the Government for sanction . Suggestions and objection not received in the 
prescribed time limit will not be considered by Municipal Council. 

Part Plan showing the proposed modification to the “ said Development Plan ” is kept open 
for the inspection of the public in the Municipal Council office during the working days and 
working hours . 


CG 


PRAKASH PATIL , 


Roha , 
dated 2nd January 2016 . 


Chief Officer , 
Roha Municipal Council, Roha. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


